RNI No.MAHBIL / 2009 / 29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६ , अंक ४० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ६१ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२० . 

आदेश 
संदर्भ 

( १ ) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक मविन्या १२१ ९ / प्र.क्र . २४ /विक्रीकर प्रशासन -१ , दिनांक २ ऑगस्ट , 

२०१ ९ . 


. 


( २ ) श्री . शरद रामकिशोर त्रिवेदी, न्यायिक सदस्य, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबई यांचा दिनांक 

२४ ऑगस्ट २०२० चे पत्र . 
क्रमांक विकवि १२२० / प्र.क्र . ९ ३ / वि.प्र .- १.- श्री . शरद रामकिशोर त्रिवेदी, सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश यांची संदर्भाधीन क्रमांक १ च्या 
शासन अधिसूचनान्वये न्यायिक सदस्य, महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरण, मुंबई या पदावर न्यायिक सदस्य म्हणून त्यांनी सदर पदाचा कार्यभार ग्रहण 
केल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षासाठी किंवा ते वयाची बासष्ट वर्षे पूर्ण करतील यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंतच्या मुदतीसाठी नियुक्ती करण्यात 
आली आहे . श्री . शरद रामकिशोर त्रिवेदी, न्यायिक सदस्य यांची जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश म्हणून विशेष न्यायालय ( POSCO ) भंडारा 
या पदावर करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात असल्याने त्यांनी न्यायिक सदस्य पदाचा दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० च्या पत्रान्वये दिलेला राजीनामा 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२० ( म.नं.) पासून स्वीकारण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि. द. शिंदे, 
शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचावे . ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसूली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर 

२०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी बँसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक . लि . , वसई यांचे दिनांक २२ जून २०२० व 

दिनांक २१ ऑगस्ट २०२० चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


अधिका - याचा हुद्दा 


क्रमांक ना . बँका / १- स.आ . / बँसिन कॅथोलीकसह. बँक / का.क . १५६/ २०२० / १४५७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, ( प्रशासन ) 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये बॅसिन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक लि . , वसई, जि . पालघर या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिका -याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . रोशन एडवर्ड परेरा 

सहा . व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

पालघर व सावंतवाडी 
२ श्री . लिओ गॅब्रिएल मच्याडो सहा . व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

पालघर 
३ श्री . सुहास रांजणे 

मुख्यव्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पालघर व मुंबई 
श्री . संजय वरठा 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पालार 
सौ . मिता पीटर कोलासो 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पालार 
श्री . मिलिंद वनमाळी 

व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 
श्री . माल्कम कोलासे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

नाशिक व अहमदनगर 
व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पालघर व ठाणे 
९ श्री . अविनाश घोन्सालविस 

सहा . व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पालघर 


४ 


५ 


६ 


ठाणे व पुणे 


७ 


८ 


श्री . भाऊसाहेब राजपूत 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्जवसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद प्रदान केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 

" 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , बँसीन कॅथॉलिक को - ऑप . बँक लि . 
वसई, जि . पालघर " असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिका -यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका -यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक १० सप्टेंबर २०२० . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक, ( प्रशासन ) सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


. 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्कण्डेय नागरी सहकारी बँक. लि . , नांदेड यांचे दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० 

व दिनांक १४ सप्टेंबर २०२० चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १- स.आ . / मार्कडेय बँक / का.क . १५६ / २०२० / १६०४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, ( प्रशासन ) महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ १ , ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


: 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका- याचे नाव 

( २ ) 
श्री . गंगाधर बळीराम शिंदे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका- याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


१ . 


शाखा व्यवस्थापक 


( ५ ) 
नांदेड, हिंगोली, लातूर 
परभणी, यवतमाळ जिल्हे. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ , कलम ९ १ व ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, नांदेड यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद प्रदान केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 

" 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, मार्कण्डेय नागरी सहकारी बँक लि . 
नांदेड असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका -यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्यप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका -यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक, ( प्रशासन ) सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेर नियुक्ती / २०१८ , दिनांक 
३१ ऑक्टोबर २०१८ . 

कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा को - ऑप . बँक . लि . पुणे यांचे दिनांक २१ जुलै २०२० चे पत्रासोबतचा 
प्रस्ताव . 


( ३ ) मुख्य 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - स.आ . / प्रेरणा को - ऑप . बँक / का.क . १५६ / २०२० / १३८८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये प्रेरणा को - ऑप . बँक लि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 


अ.क्र . 


२ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिका -याचे नाव 

अधिका - याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ . श्री . मेघनाद सदाशिव बोडस सहा . व्यवस्थापक 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
श्री . भास्कर मोहन काळोखे 

मुख्य व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
३ . श्री . पोपट नामदेव बिरदवडे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, प्रेरणा को - ऑप. बँक लि . पुणे 
असा फलक लावता येईल. 


" 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका- यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका -यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०२० . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गणेश सहकारी बँक . लि . पुणे यांचे दिनांक १० ऑगस्ट २०२० चे पत्रासोबतचा 


प्रस्ताव . 


आदेश 


अ.क्र . 


क्रमांक ना . बँका/ १ - स.आ . / श्रीगणेश सह . बँक / का.क. १५६ / २०२० / १३८७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार, अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री गणेश सहकारी बँक लि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हा 
अधिका-याचे नाव 

अधिका -याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ . श्री . ईश्वर धोंडीबा काटे 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी 
( १ ) 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 


शाखा व्यवस्थापक 


: 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका -यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, श्री गणेश सहकारी बँक लि . पुणे 
असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका -यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०२० . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे .- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ . 

( २ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( ३ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ४ ) सरव्यवस्थापक , पुणे पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . , पुणे यांचेकडील प्रस्ताव दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२० 

व संचालक मंडळ सभा दिनांक ३१ जुलै २०२० मधील ठराव क्रमांक ५ ( ६ ) . 


आदेश 


क्रमांक ४ सआ / कायदा / का . १५६/ पुणे पिपल्स बँक / २०२० / १४८ ९ . - मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे, मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये पुणे पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . , पुणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक ३१ जुलै २०२० अनुसार उक्त बँकेच्या 
खालील अधिका -यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी, सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत रुपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या 
कर्जाची वसुली करणेसाठी, उक्त बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त केलेल्या 
वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिका - यामार्फत अंमलबजावणी करणेसाठी, 
कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका-याचे नाव 

अधिका- याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ . श्री . अनिल श्रीपत कोळपे सहायक शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
२ . श्री . सुभाष राजेंद्र जगताप सहा. शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार पुणे पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . , पुणे ही बँक बहुराज्यीय बँकेत रुपांतरीत होण्यापूर्वी 
उक्त बँकेने अदा केलेल्या कर्ज प्रकरणापूरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही. 

( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्याकरिता असतील. 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( ४ ) वसुली अधिकारी यांनी मालमत्तेच्या वाजवी किंमतीत ( अपसेट प्राईस ) निबंधकाची पूर्वमान्यता घेणे आणि मालमत्तेची विक्री 
कायम करणे याकामी या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र.ना.बँका / डी -४ / अपसेट प्राईस व विक्री कायम / २०१५ / ८७० , दिनांक १७ एप्रिल २०१५ 
अनुसार जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांची मान्यता घ्यावी. जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांनी उक्त बँकेच्या 
वाजवी किंमतीत ( अपसेट प्राईस ) पूर्वमान्यता देणे आणि मालमत्तेची विक्री कायम करणेसंबंधी प्रस्तावाबाबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार उचित कार्यवाही करावी. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेल्या नमुन्यात “ अ -३ " 
“ अ -४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांचे कार्यालयात सादर करावी. 

( ६ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्तीला सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिका -यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
या कार्यालयाचे परीपत्रक दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये विहीत केलेला नमुना “ अ -१ ” “ अ -२ ” “ अ -३ ” व “ अ -४ " मध्ये ठेवण्यात यावी. 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

( ८ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक लि . विरूद्ध महाराष्ट्र 
राज्य व इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( १० ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ११ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पुणे पिपल्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . , 
पुणे असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १२ ) वसुली अधिका -याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा 
अन्य बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज 
वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १३ ) वसुली अधिका -यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( १४ ) वसुली अधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारांची उपरोक्त मुदत संपणेपूर्वी तीन महिनेचे आंत अधिकाराचे नूतनीकरण 
करणेसाठीचा प्रस्ताव, नुतनीकरणाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करणे बंधनकारक राहील. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी माझे सहीशिक्केसह व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे. 


" 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - २ 


- 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ / २७७४, 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) अध्यक्ष, शिववैभव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या ., कुचांबे, यांचे दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० 

चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क . १५६/शिववैभव सह / २०२० / २६४३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे, या शिववैभव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., कुचांबे या संस्थेच्या खालील अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम, १ ९ ६१ मधील नियम 
१०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका -याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
१ श्री . गणेश काशिराम घडशी कॅशिअर विशेष वसुली व विक्री अधिकारी कोकण, मुंबई व पुणे विभाग 


: 


अ.क्र . 


अधिका- याचा हुद्दा 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका -यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ शिववैभव ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या., 
कुचांबे असा फलक लावता येऊ शकेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


११ 


( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका - यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिका - याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० . 

अपर निबंधक, 

सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), पुणे. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( २ ) अध्यक्ष, पूर्णवाद नागरी सहकारी संस्था मर्या ., शिरसोली, जि . जळगांव, यांचे दिनांक २७ जुलै २०२० व 

दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


: 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ.- ५ / का.क .१५६ / पूर्णवाद ना.पत शिरसोली / २० / १७८६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे, या आदेशान्वये पूर्णवाद नागरी सहकारी संस्था मर्या ., शिरसोली, जि . जळगांव या संस्थेच्या खालील अधिका -यांस 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम १०७ अ नुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र जिल्हे 
अधिका-याचे नाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . सतिश केशवराव वाघमारे 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी जळगांव, धुळे व नाशिक 

जिल्ह्याकरिता. 
श्री . महेश सुधाकरराव कुलकर्णी शाखा व्यवस्थापक विशेष वसुली व विक्री अधिकारी औरंगाबाद , अहमदनगर व 

पुणे जिल्ह्याकरिता. 


अ.क्र . 


अधिका- याचा हुद्दा 


१ 


शाखा व्यवस्थापक 


२ . 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


अटी : 


( १ ) 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ पूर्णवाद नागरी सहकारी संस्था मर्या ., शिरसोली, 
जि . जळगांव असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका -यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशान्वये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

( ११ ) वसुली अधिका - याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 

अपर निबंधक , 
सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), पुणे. 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे .- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) चेअरमन, छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित ., पिंपोडे बु . , ता . कोरेगांव, जि . सातारा 

यांचे दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


अ.क्र . 


१ 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ.- ५ / का.क . १५६/ छत्रपती संभाजी महाराज पत / २० / १८४३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक, सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे, छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित ., पिंपोडे ब्रु . , ता . कोरेगांव, जि . सातारा या संस्थेच्या खालील 
अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिका-याचे नाव 

अधिका - याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . तुषार बाळासाहेब पवार 

शाखा प्रमुख वसुली अधिकारी 

संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते 
अटी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद प्रदान केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका- यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित ., 
पिंपोडे बु . , ता . कोरेगाव, जि . सातारा असा फलक लावता येऊ शकेल. 


" 


१४ 


वसूल करण्याची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका -यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशान्वये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग 
याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 

( ११ ) वसुली अधिका - याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा . 


पुणे, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे, 
अपर निबंधक, सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८, दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) चेअरमन , छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित ., पिंपोडे बु . , ता . कोगेगांव, जि . सातारा 

यांचे दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० चे पत्र व त्यासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ. - ५ / का.क . १५६ / छत्रपती संभाजी महाराज पत . / २०२० / १८४३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित ., पिंपोडे बु . , ता . कोरेगांव, जि . सातारा या संस्थेच्या 
खालील अधिका - यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम 
९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 


आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( १ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका-याचे नाव 

अधिका - याचा हुद्दा 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . सुनिल बाबुराव गोळे 

शाखा प्रमुख 
श्री . सुनिल उत्तम दरेकर 

शाखा प्रमुख 


( ४ ) 


१ . 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या मंजूर कार्यक्षात्रापुरते 


२ . 


१५ 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
अटी 

( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


येतील . 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दर माहे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र 
आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद प्रदान केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास 
किंवा प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ छत्रपती संभाजी महाराज सहकारी पतसंस्था मर्यादित ., 
पिंपोडे बु . , ता . कोरेगांव, जि . सातारा " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका - यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त 
व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशान्वये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या ( Cost 
of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. सदर खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत 
प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची आहे. 

( ११ ) वसुली अधिका - याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी 
करणेची आहे. सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात असे अधिकार प्रदान 
केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

( १३ ) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र-४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर 
सहा महिन्यांनी या कार्यालयास समक्ष सादर करावा. 


पुणे, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२० . 


डॉ. पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ), 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचा. ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती /फेरनियुक्ती /२०१८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि मलकापूर अर्बन को - ऑप. बँक . लि . मलकापूर, जि . बुलडाणा 

यांचे दिनांक 
२८ सप्टेंबर २०२० चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ -स.आ . / मलकापूर बँक / का.क . १५६ / २०२० /१७८७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुधीर तुंगार, अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे , दि मलकापूर अर्बन को - ऑप . बँक लि . , मलकापूर, जि . बुलडाणा या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ति प्रदान करीत आहे : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका- याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( १ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका -याचे नाव 

( २ ) 
श्री . राजेंद्र नामदेव जाधव 
श्री . हिरासिंग वासुदेव दिक्षित 
श्री . संजय रमेश फिरके 
श्री . विनोद ताराचंद्र अग्रवाल 


( ५ ) 
औरगाबाद जिल्हा 


१ 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


२ 


( ४ ) 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


बुलडाणा जिल्हा 


सहा . शाखा व्यवस्थापक 


३ 
४ 


औरंगाबाद जिल्हा 
औरंगाबाद , जालना व 


सहा . शाखा व्यवस्थापक 


५ 


श्री . राजेंद्र मुरलीधर अकोटकर 


बुलडाणा जिल्हा 
जालना, बुलडाणा जिल्हा 


सहा . शाखा व्यवस्थापक 


वसूली अधिकारी 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३ ) वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, बुलडाणा यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका- यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण .१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका- यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 


१७ 


लि . मलकापूर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि मलकापूर अर्बन को - ऑप. बँक 

जि . बुलडाणा " असा फलक लावता येईल. 
( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी . 

( १० ) वसुली अधिका -यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) व्या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिका -यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२० . 


सुधीर तुंगार, 
अपर निबंधक , ( प्रशासन ) सहकारी संस्था, 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
वाचा.- ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ-५ / खर्च / वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) या कार्यालयाचे जा.क्र . ना . बँका/ १ सआ / वाशिम अर्बन बँक / का.क . १५६ / २०१ ९ , दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ . 
( ४ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दि वाशिम अर्बन को - ऑप. बँक . लि . वाशिम, जि . वाशिम यांचे पत्र 

दिनांक १८ ऑगस्ट २०२० . 


आदेश 


क्रमांक ना . बँका / १ - स.आ . / वाशिम अर्बन / का.क. १५६ / २०२० / १७५३. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुधीर तुंगार, अपर निबंधक , ( प्रशासन ) सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि वाशिम अर्बन को - ऑप . बँक लि . , वाशिम, जि . वाशिम या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ति प्रदान करीत आहे 


: 


अ.क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिका- याचा हुद्दा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका -याचे नाव 

( २ ) 
श्री . पी . पी . नागे 


( १ ) 


( ४ ) 


( ३ ) 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
अकोला जिल्हा 


१ 


वसूली अधिकारी 


अटी : 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 
भाग एक ( म.उ.वि .) - ३ 


. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३ ) वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, वाशिम यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७ ) वसुली अधिका -यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट " , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिका - यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि वाशिम, अर्बन को - ऑप. बँक 
लि . वाशिम, जि . वाशिम " असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिका -यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११ ) या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिका -यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर , २०२० . 


सुधीर तुंगार , 
अपर निबंधक , ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


१ ९ 


अ.क्र . 


१ 


३ 


४ 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की, राजपत्रित अधिका - यांच्या रजा , बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिका - यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 

विशेष राज्यकर आयुक्त यांचे कार्यालय 
३ रा मजला, ई -विंग, नविन इमारत , वस्तु व सेवाकर भवन, माझगांव , मुंबई ४०० ०५१ . 
संदर्भ. या कार्यालयाचा रासआ / मुख्या-४ / आस्था-३ / रा.अ.नि. बदली -२०२० / ब -३ ९ ६, मुंबई दिनांक २६ जुलै २०२० चा आदेश 

सुधारित आदेश 
क्रमांक राअ -२०२० /मुख्य-४ / आस्था -३ / रा.अ . नियत बदली-२०२० / ब - ४१०.- उपरोक्त संदर्भ क्र . १ अन्वये राज्यकर अधिकारी 
( गट - ब राजपत्रित) यांना सर्वसाधारण /नियतकालिक बदलीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. 

सदर आदेशान्वये उपरोक्त आदेशात अंशतः बदल करण्यात येत असून खालील परिशिष्टातील राज्यकर अधिका - यांना त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र . ३ मधील पदावरुन स्तंभ क्र . ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर सर्वसाधारण /नियतकालिक बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
राज्यकर अधिका -याचे पुर्ण नाव 

सध्याच्या नियुक्तीच्या पदाचा बदलीनंतरच्या पदस्थापनेच्या 

महाविकास सांकेतांक पदाचा सुधारित महाविकास सांकेतांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . बुधवंत रमेश अमृता 

PUN - VAT - C -602 

AHM - SUR - C - 001 
२ श्री . लवटे बाळासाहेब सिध्देश्वर 

SOL - BCP - C - 002 

SOL - VAT - C - 006 
श्री . हत्तरगे सुदर्शन सदाशिव 

SOL - BCP - C - 004 

SOL - BCP - C - 001 
श्री . परदेशी गोपाल विजय 

AHM - PTO - C - 002 

PUN - VAT - C - 109 
श्री . पेडे शैलेंद्र जगन्नाथ 

SAN - PTO - C - 002 

SAN - PTO_C - 001 
श्री . काशिद रणजीत शांताराम 

SOL - BCP - C - 003 

SOL - VAT - C - 001 
श्री . इंगळे रामचंद्र नागोराव 

OSM - BCP - C - 002 

OSM - VAT - C -001 
श्री . वळसे अविनाश राजाराम 

KOL - BCP - C - 002 

KOL - VAT - C - 033 
९ श्रीमती मोटे सुवर्णा माणिक 

AHM - VAT - C - 007 

PUN - VAT - C -910 
१० श्री . जाधव प्रदिपकुमार भास्करराव 

KOL - VAT - C -041 

SAN - VAT - C -006 
११ श्रीमती पवार नयना नरेंद्र 

NAN - BCP- C - 003 

PAR-VAT - C - 002 
१२ श्रीमती शिंदे शितल दिपक 

KOL -VAT - C - 017 

KOL - BCP - C - 002 
( देसाई शितल भिमराव) 
१३ श्री . देशमुख विपिन अरविंदराव 

PUN - VAT - C - 103 

PUN - VAT - C -602 
१४ श्री . ढगे पांडुरंग गोविंद 

AHM - PTO - C - 001 

PUN -VAT - C -503 
१५ श्री . मगदुम प्रविण श्रीपती 

KOL - VAT - C - 033 

KOL - SUR - C - 001 
१६ श्री . पाटील बाबासो राजाराम 

SAN - PTO - C - 001 

SAN -VAT - C -009 
१७ श्री . शिंत्रे अभिजित मल्लिकार्जून 

PUN - VAT - C - 119 

PUN - PRO - C - 001 
या आदेशातील अ.क्र . ७ वरील राज्यकर अधिकारी यांना प्रशासकीय / विनंती बदली आदेश २०-२० निर्गमित झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या 
पदस्थापनेवर हजर होण्याकरीता कार्यमुक्त करण्यात यावे. 

या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी . 
( मा . राज्यकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांच्या मान्यतेने ) 

नितीन शालीग्राम, 
राज्यकर सहआयुक्त ( मुख्या .) 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


५ 


६ 


७ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 

विशेष राज्यकर आयुक्त यांचे कार्यालय 
राज्यकर उपायुक्त ( आस्थापना ) ३ , म.रा. , ३ रा मजला, ई -विंग, नविन इमारत , वस्तु व सेवाकर भवन , माझगांव, मुंबई ४०० ०१० . 

आदेश 
संदर्भ : ( १ ) शासकीय कर्मचा - यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा - या विलंबास प्रतिबंध 

अधिनियम , २००५ . 
( २ ) शासन निर्णय क्र . संकीर्ण-१०१४ / प्र.क्र . १६८ / विक्रीकर प्रशा . १ /मंत्रालय, मुंबई, दिनांक २७ मार्च २०१५ . 

( ३ ) शासन निर्णय क्र . एसआव्ही -२०१७ / प्र. क्र . ४१५ / कार्यासन-१२ /मंत्रालय, मुंबई, दिनांक ९ एप्रिल २०१८ . 
क्रमांक रासआ / मुख्या-४ / आस्था -३ / रा.अ.नि. बदली-२०२० / ब -३ ९६.- पुढील आदेश निर्गमित करण्यात येईपर्यंत खालील परिशिष्टातील 
अ.क्र . १ ते ११७ वरील राज्यकर अधिकारी ( गट - ब राजपत्रित ) यांना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र . ३ मधील पदावरून स्तंभ क्र . ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर सर्वसाधारण /नियतकालिक बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र . 


राज्यकर अधिका - याचे पुर्ण नाव 


सध्याच्या नियुक्तीच्या पदाचा 
महाविकास संकेतांक 

( ३ ) 


बदलीनंतरच्या पदस्थापनेच्या 
पदाचा महाविकास संकेतांक 

( ४ ) 


( २ ) 


१ 


PAR - SUR - C - 001 


LAT - SUR - C -001 


२ 


BHY - BCP- C - 001 


MUM - PTO - C - 012 


३ 


MUM - VAT - C - 137 


MUM - VAT - C - 603 


CST - AUI- C -001 


KAL - VAT - C -006 


MUM - PTO - C - 005 


MUM - VAT - C -312 


६ 


CST -AUI- C - 004 


DHU - VAT - C -004 


७ 


SCS - EST - C - 003 


CST -AUI- C - 003 


८ 


MUM -VAT - C - 120 


MUM - VAT - C -606 


९ 


NAG - VAT - C - 025 


GON - VAT - C - 002 


१० 


MUM -VAT - C - 935 


MUM - VAT - C - 829 


११ 


WAR- PTO - C - 001 


NAG - VAT - C -009 


१२ 


NAG - BCP - C - 008 


WAR - PTO - C - 001 


१३ 


श्री . स्वामी शिवलिंग शंकर 
श्रीम . पाटील सुचिता विनोद 
श्री . जाधव वामन प्रल्हाद 
श्रीम . शेळकंदे भाग्यश्री शिवाजी 
( कुमारी भिंगे भाग्यश्री रघुनाथ ) 
श्री . तडवी इस्माईल रमजान 
श्री . चव्हाण विजेंद्र श्रीराम 
श्रीम . सरमळकर सीमा काशिनाथ 
श्री . दातीर सुनील मुरलीधर 
श्री . लहाने रविंद्र दिवाळुजी 
श्री . मनोरे सचिन प्रल्हाद 
श्री . सदभैय्या आशीष ईश्वरलाल 
श्री . चव्हाण वसंत फुलसिंग 
श्री . बुधवंत रमेश अमृता 
श्री . पाटील सुभाष हिम्मतराव 
श्री . कुटे रामचंद्र दिगंबर 
श्री . लवटे बाळासाहेब सिद्धेश्वर 
श्री . मासाळ सुनिल गिरीधरराव 
श्री . पाटील अनंत विठ्ठलराव 
श्री . पाटील प्रकाश रामकृष्ण 
श्री . जाधव शिवाजी परशुराम 
श्री . रोडे अरुण जनार्दन 
श्री . सोमवंशी प्रविण नारायण 
श्री . हत्तरगे सुदर्शन सदाशिव 
श्रीम . रेंगडे ललिता भास्कर 
( कुमारी गवारी ललिता नामदेव ) 
श्री . गोरे अजय शांताराम 


PUN - VAT - C - 202 


PUN - VAT - C - 701 


१४ 


JAG - SUR - C -001 


JAG - BCP - C - 005 


१५ 


THA - VAT - C - 219 


KAL - VAT - C - 009 


१६ 


SOL - BCP - C - 002 


SAN - BST - C - 001 


१७ 


YAV -VAT - C - 003 


AMR- VAT - C - 001 


१८ 


JAG - VAT- C 


NAN -AUI - C -001 


१ ९ 


MUM -VAT - C -55 


KAL - VAT - C -014 


२० 


LAT - SUR - C - 001 


SOL - AUI - C - 001 


२१ 


PUN - VAT - C - 109 


AHM - VAT - C - 009 


२२ 


PUN - VAT - C - 124 


MUM - VAT - C - 902 


२३ 


SOL - BCP - C - 004 


OSM - BCP - C - 002 


२४ 


MUM -VAT - C - 703 


RAI - VAT - C - 012 


२५ 


MUM - VAT - C -917 


MUM -VAT - C - 409 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


२१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


२६ 


श्री . गोरे अनिल शांताराम 


KOL - BCP - C - 095 


KOL - VAT - C - 008 


२७ 


AKO - VAT - C - 904 


JAG - BCP - C -002 


श्री . सोळंके पुंजाजी भावसिंग 
श्री . अहिरे दिलीप दगडू 
श्री . कांबळे अशोक जानबा 


RAI - VAT - C - 001 


२८ 
२९ 


MUM - VAT - C - 729 


MUM -VAT - C -018 


RAI - VAT - C - 003 


३० 


श्री . मोरे बबन जोती 


SAN - VAT - C - 009 


SAN - VAT - C -016 


३१ 


BHA- PTO - C - 421 


NAG - BCP - C - 002 


श्री . गि -हेपुंजे चंद्रकांत चंभरुजी 
श्री . उमक जयंत रमेश 


३२ 


YAV - BCP- C - 003 


YAV - VAT - C - 003 


३३ 


श्री . तपासे प्रभू सखाराम 


HIN - VAT - C - 001 


HIN - PTO - C - 001 


३४ 


NAG - VAT - C - 014 


CHA - VAT - C - 003 


श्री . जुनघरे यादव बापूरावजी 
श्री . परदेशी गोपाल विजय 


३५ 


AHM - PTO - C - 002 


AHM - SUR - C - 001 


३६ 


३ 


NAG - BCP - C - 002 


CHA - VAT - C - 004 


३७ 


NAD - BCP - C - 001 


NAS - VAT - C -004 


३८ 


NAG - BCP - C - 009 


BHA- PTO - C - 001 


श्री . मेश्राम अनिल दामाजी 
श्री. साळवे रावसाहेब बाबुराव 
श्रीम . शेंडे शैलजा नत्थुजी 
श्रेयकर शितल दिलीप 
( श्रीम . कळंबे शितल अजयकुमार ) 
श्रीम. सावंत स्वप्नाली सतिश 
(शिंदे स्वप्नाली पोपटराव ) 


३ ९ 


MUM -VAT - C - 133 


MUM - BCP - C - 002 


४० 


KOL - VAT - C -016 


SAN - PTO - C - 002 


४१ 


श्री . पेंडे शैलेंद्र जगन्नाथ 


SAN - PTO - C - 002 


KOL - BCP - C - 002 


४२ 


श्री . कणसे वैभव विलास 


ALI - SUR - C - 001 


PUN -VAT - C - 104 


४३ 


श्री . जगताप अमर गोपाळ 


KOL - VAT - C -008 


SAN - VAT - C -001 


४४ 


श्री . नलावडे संदिप पंडितराव 


AUR - VAT - C -017 


JAL - DDO - C - 001 


SOL - VAT - C - 006 


PUN - VAT - C - 304 


श्री . राजगुरु 

हर्षद श्रीपाद 
श्री . शिंदे राजरत्न विजय 


४६ 


SOL - BCP - C - 005 


PUN - VAT - C -817 


४७ 


श्री . ओहळ अमित पांडुरंग 


PUN - VAT - C - 908 


RAI - SUR - C -001 


४८ 


श्री . काशिद रणजीत शांताराम 


SOL - BCP - C - 003 


BEE - PTO - C - 001 


४ ९ 


NAG - BCP - C - 006 


CHA - BCP - C - 003 


श्रीमती निमजे श्वेता विनोद 
( बारापत्रे श्वेता रमेश) 


५० 


श्रीम . रघोजीवार अर्चना अशोक 


PUN- VAT - C - 503 


THA- VAT - C - 002 


५१ 


श्रीम . गमे आशा बाळासाहेब 


NAN - AUI- C -001 


HIN - VAT - C - 001 


५२ 


श्री . मंगरुळकर धनंजय घनःश्याम 


JAG -VAT - C -010 


DHU - VAT - C - 001 


५३ 


JAG - BCP- C - 002 


JAG - PTO - C - 002 


५४ 


श्री . सुर्यवंशी सुपडा श्रावण 
श्री . चोपडे भुषण रामराव 
श्री . लोहार विजय सदाशिव 


MAL - VAT - C -001 


NAS -VAT - C -024 


५५ 


KOL - SUR - C - 001 


SAN -VAT - C -007 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६ , २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


५६ 


श्री . कोल्हे प्रफुल 


शंकरराव 


WAS - VAT - C - 001 


NAN- BCP - C - 006 


५७ 


OSM - BCP - C - 002 


SOL - BCP - C - 001 


५८ 


श्री . इंगळे रामचंद्र नागोराव 
श्रीम . मृणाल मनोज नांद्रे 
( भदाने मृणाल रमेश) 


PUN- VAT - C - 702 


MUN - VAT - C - 106 


५ ९ 


श्रीम . पटकरी रेखा प्रकाश 


RAI - VAT - C - 015 


RAI -VAT - C -004 


६० 


PUN - PRO - C - 001 


PUN - VAT - C - 101 


६१ 


BEE - PTO - C - 001 


BEE - VAT - C - 001 


श्रीम . डोंगरे जयश्री देवराज 
( खेडकर जयश्री बद्रीनाथ ) 
श्री . शेळके अनिलकुमार प्रभाकरराव 
श्रीम . गावकर अस्मिता अशोक 
श्री . कावरे सुहास देवराम 
श्री . जाधव विनोद अशोक 


६२ 


MUM -VAT - C - 604 


MUM - BCP - C - 036 


६३ 


PUN - VAT - C - 108 


PUN - VAT - C - 121 


६४ 


KOL - BCP - C - 004 


KOL -VAT - C -016 


६५ 


SAN - VAT - C -001 


KOL - BCP - C - 004 


श्रीम . पाटील माधुरी शशिकांत 
( पाटील माधुरी विलासराव ) 
श्रीम. संदे मिनाज महमदहमिद 
( मुल्ला मिनाज हारूण ) 


६६ 


RAI - PTO - C - 001 


KOL - BCP - C - 005 


६७ 


श्री . वळसे अविनाश राजाराम 


KOL - BCP - C - 002 


PUN - VAT - C - 704 


६८ 


श्री . पाटील निवास श्रीपती 


MUM -VAT - C - 745 


MUM -VAT - C - 101 


RAT - SUR - C -001 


PUN - VAT - C - 815 


७० 


AHM - VAT - C - 007 


AHM - PTO - C - 002 


७१ 


MUM - VAT - C -832 


MUM -VAT - C -602 


७२ 


AMR- VAT - C - 001 


NAG - BCP - C - 009 


श्री . खरात सतीशकुमार शहाजी 
श्रीम . मोटे सुवर्णा माणिक 
श्री . देशमुख मंगेश भास्करराव 
श्री . देशमुख उज्वल श्रीरामपंत 
श्री . गावडे दत्तात्रय उमाजी 
कुमारी हरणे वैशाली मंदनराव 
( श्रीम. गावंडे वैशाली रविंद्र ) 
कुमारी तावरे माधुरी अशोक 
( श्रीम. म्हेत्रे माधुरी रामचंद्र ) 


७३ 


PUN - VAT - C - 911 


AHM - VAT - C - 002 


७४ 


AKO - VAT - C - 005 


JAG - VAT - C - 007 


७५ 


SAN - VAT - C - 007 


KOL -VAT - C -041 


७६ 


श्री . काळे सचिन रामदास 


SAN - BST - C - 001 


PUN - VAT - C -708 


৩৩ 


RAI - VAT - C - 009 


MUM - VAT - C -601 


श्रीम . वावेकर प्राजक्ता सागर 
( म्हात्रे प्राजक्ता शरदचंद्र ) 


७८ 


KOL - VAT - C - 041 


PUN - VAT - C - 709 


श्री . जाधव प्रदिपकुमार भास्करराव 
श्री . गोरे नितीन विलास 


७ ९ 


SOL - VAT - C - 001 


SOL - PTO - C - 002 


८० 


श्री . जाधव सचिन लक्ष्मण 


MUM - VAT - C -713 


MUM -VAT - C -923 


श्री . जंगम अजितराव बाळकृष्ण 


RAT - VAT - C - 003 


PUN - VAT - C - 108 


८२ 


श्री . सुपेकर अविनाश तात्यासाहेब 


PUN - VAT - C - 910 


PUN - VAT - C - 124 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


२३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


८३ 


NAN - BCP- C - 006 


PAR - SUR - C - 001 


८४ 


MUM - VAT - C - 320 


MUM - SUR - C - 002 


८५ 


NAN - BCP_C - 003 


JAL - VAT - C - 005 


८६ 


श्री . दुर्गे अमीत पंडीतराव 
श्री . गालोकार सुनिल अविनाश 
श्रीम. पवार नयना नरेंद्र 
श्री . देशमुख अंकुश दिनकरराव 
श्रीम. गुरव सुनिता भरमा 
श्री . पेडगे मनोजकुमार रामचंद्र 
श्री . वाघ ज्ञानेश्वर गोविंद 


WAS - VAT - C - 003 


YAV - DDO - C - 001 


८७ 


MUM - VAT - C - 127 


MUM - VAT - C -607 


८८ 


KOL - BCP - C - 003 


RAT - VAT - C -004 


८ ९ 


JAG -VAT - C -011 


JAG -VAT - C -009 


९ ० 


श्री . भागवत गजानन श्रीराम 


NAG - VAT - C - 032 


WAR - VAT - C -002 


९ १ 


श्री . चौधरी महेश जरीचंद 


OSM - VAT - C - 001 


BAR - SUR - C -001 


९ २ 


PUN - SUR - C - 002 


KOL - VAT - C -017 


९ ३ 


श्रीम . चिकुर्डेकर अवंतिका अशोक 
श्री . जाधव तुकाराम देविदास 
श्री . गडगे पंकज गोविंद 


MUM - VAT - C - 720 


THA - VAT - C - 010 


९ ४ 


MUM -VAT - C - 309 


MUM -VAT - C - 203 


९ ५ 


MUM - VAT - C - 728 


MUM - VAT - C - 834 


९ ६ 


श्री . सुतार साताप्पा जगन्नाथ 
श्री . दुधे विजय प्रभाकरराव 
श्री . वाघमारे बालाजी प्रभाकर 


YAV - DDO - C -001 


WAS - VAT - C -003 


९ ७ 


BAR - PTO - C - 001 


PUN - VAT - C - 702 


९ ८ 


KOL - VAT - C -017 


SAN - VAT - C - 006 


श्रीम . शिंदे शितल दिपक 
( देसाई शितल भिमराव ) 
श्री . देशमुख विपिन अरविंदराव 
श्री . गव्हाणे राम ज्ञानोबाराव 


९९ 


PUN - VAT - C - 103 


AHM - PTO - C - 001 


१०० 


SCS - EIU - C - 010 


MUM - VAT - C -906 


१०१ 


श्री . साळवे योगेश विजय 


RAI - VAT - C - 005 


RAI -VAT - C -023 


१०२ 


श्री . साठे गजानन मोहन 


SOL - BCP - C - 005 


SOL - BCP - C - 002 


१०३ 


SAN - VAT - C - 006 


KOL - BCP - C - 003 


श्रीम . कदम मनिषा उदयसिंह 
( सावळे मनिषा हनमंत ) 


१०४ 


श्री . पतंगे स्वप्नील रमेश 


BHY - VAT - C - 021 


MUM - VAT - C - 928 


१०५ 


AHM - PTO - C - 001 


AHM - VAT - C - 007 


१०६ 


KOL - VAT - C - 033 


PUN -VAT - C - 307 


१०७ 


CHA - VAT - C - 004 


NAG - VAT - C -014 


१०८ 


BEE - VAT - C - 001 


BEE - VAT - C - 004 


१० ९ 


श्री . ढगे पांडुरंग गोविंद 
श्री . मगटूम प्रविण श्रीपती 
श्री . माहुलकर पवन कन्हैय्यालाल 
श्री . घोगे संदीप विजयकुमार 
श्री . डुमरे भारतभूषण मनोहर 
श्रीम. काकडे सुवर्णा संतोष 
श्री . चव्हाण मदन भागवत 
श्री . सुरवसे सुरज सुरेश 
श्री . सामतेटी विरेंद्र पल्लेश 


WAR- VAT - C - 002 


CHA- BCP - C - 002 


११० 


PUN - VAT - C -804 


KAL - VAT - C - 025 


१११ 


MUM - PTO - C - 001 


MUM - BCP - C - 038 


११२ 


BAR - SUR - C - 001 


BAR - PTO - C - 001 


११३ 


MUM - DDO - C - 005 


KAL - VAT - C - 026 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १०-१६, २०२० / अग्रहायण १ ९ -२५ , शके १ ९ ४२ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


११४ 


श्री . पाटील बाबासो राजाराम 


SAN - PTO - C - 001 


KOL -VAT - C - 033 


११५ 


श्री . शित्रे अभिजित मल्लिकार्जून 


PUN - VAT - C - 119 


KOL - SUR - C - 001 


११६ 


श्री . जोशी महेन्द्र लालशंकर 


NAG - VAT - C - 020 


NAG - BCP - C - 006 


११७ 


श्री . कानडे मनोहर महादेव 


PAL - VAT - C - 008 


MUM - VAT - C - 317 


२. या आदेशातील अ.क्र . २१ , ३४ , ४ ९ आणि १० ९ वरील राज्यकर अधिका - यांना प्रशासकीय / विनंती बदली आदेश -२०२० अन्वये रिक्त 
होणा - या पदांवर बदलीने पदस्थापना दिल्यामुळे सदर आदेश निर्गमित झाल्यानंतरच कार्यालयात हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात 


यावे . 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या दिनांक ९ एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार समुपदेशनाद्वारे बदलीबाबतचे धोरणाची 
अंमलबजावणी करून राज्यकर अधिकारी ( गट - ब, राजपत्रित ) या संवर्गातील सन २०२० च्या सर्वसाधारण / नियतकालिक बदल्या करताना 
अधिका - यांचा पसंतीक्रम, मागील पदस्थापना व प्रशासनाची निकड इत्यादी बाबी विचारात घेण्यात आल्या आहेत . 

४. हा आदेश शासकीय कर्मचा -यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणा - या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 
२००५ मधील प्रकरण -२, कलम ३ , तसेच शासन निर्णय २७ मार्च २०१५ मधील तरतुदीप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. 


( मा . राज्यकर आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मान्यतेने ). 


नितीन शालीग्राम , 
मुंबई, 

राज्यकर सहआयुक्त ( मुख्या ) ४ . 
दिनांक २६ जुलै २०२० . 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० . 

अधिसूचना 
भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम , १८७२ . 


क्रमांक भाख्रिवि. २०१५ / प्र . क्र . १५१ / कु.क.- भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम , १८७२ ( कायदा क्र . १५/१८७२ ) च्या कलम ६ व ९ 
मधील तरतूदीनुसार रेव्ह . जोसवा पलानी, राहणार प्लॉट नं . ४०४ , ओ विंग , ४ था मजला, यश प्लाझा को . ऑ . हौ . सो . , टी.एम.सी. मराठी 
शाळेजवळ, माजीवाडा, ठाणे ( प ) ४००६०१ यांना या अधिसूचनेद्वारे ( भारतीय ख्रिश्चन विवाह परवाना क्र . ०६/२०२० ) El - shada Assembly 
of God , Thane प्लॉट नं . ४०४ , अ -विंग, ४ था मजला, यश प्लाझा को.ऑ. हौ . सो . , टी.एम.सी. मराठी शाळेजवळ, माजीवाडा, 
ठाणे (प . ) ४०० ६०१ या चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन लोकांचे विवाह योग्य त्या विधींसह लावण्याचा परवाना तसेच त्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र 
देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे . रेव्ह . जोसवा पलानी यांनी ख्रिश्चन विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


ܝ܀ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज . स . तडवी, 
शासनाचे अवर सचिव. 


